पर राज्यातून आणलेल्या वाळूचा 
साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपध्दती 
निश्चित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक: गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२२. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र.गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी,२०२१ 
२) शासन शुध्दीपत्र क्र.गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दिनांक १६ जून,२०२२ 


शासन शुध्दीपत्र: 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रक क्र.गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दिनांक ५ 
फेब्रुवारी,२०२१ मधील मुद्दा क्र.५ हा संदर्भाधीन H.2 येथील दि.१६ जून,२०२२ रोजीच्या शासन 
शुध्दीपत्रान्वये वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.५/२/२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील मुद्दा क्र.६ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून आता सुधारीत मुद्दा क्र. ६ खालीलप्रमाणे 
वाचावा. 


“६) “महाखनिज” प्रणालीवर नोंद केलेल्या व सदर परिपत्रकातील मुद्दा क्र.२ व ३ ची पूर्तता 
करणाऱ्या पर राज्यातील वाळू/रेती वाहतूकीसाठी संबंधितांना झिरो रॉयल्टी पास 
देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करावी. 

०२. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२८१८३५२४९६१९ असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, postalCod 2, st=Maharas 
5. 


4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc7 9ba 1 70581 5f36196 
17b13313, pseudonym=0592554E096862442D21372FBE05C91C3D50FA17, 


C H O U R F त SS” 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 
प्रत: 
१ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई (पत्राने) 
२ मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३ मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

) विभागीय आयुक्त (सवी 

) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१ 


१०) 
११) 
१२) 


१३) 
१४) 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यु मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२० 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 
मुंबई-४० 0 020 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२, नागपूर 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -२, नागपूर 

निवड नस्ती (ख-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


